अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांसाठी भारतरत्न 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रोत्साहन योजना या 
योजनेकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षामध्ये निधी वितरण करणेबाबत. 

(लेखाशिर्ष २८५२ए०३१) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. २०/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २४ मार्च, २०२२ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ३.२.२०२२ 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाची नस्ती क्र.साप्रोयो-२०२१/प्र.क्र.८६/ऊद्योग-८ 


शासन निर्णय :- 

अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रोत्साहन योजना या योजनेसाठी 
अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २८५२-उद्योग, ८०, 
सर्वसाधारण, ७८९ अनुसूचित जातींसाठी विशोष घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 
योजना, (०१) (०१) अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रोत्साहन योजना 
(कार्यक्रम) (२८५२ए०३१) या लेखाशिर्षाखाली रु.२३१९.७३ लाख इतका नियतव्यय मंजूर आहे. त्यापैकी खर्चित 
निधी वजा जाता रु. १४३३.२४ लाख निधी शिल्लक आहे. 

त्या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील परिपत्रकांमधील मार्गदर्शक सूचनांनूसार 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने वाचा क्र.२ येथील नस्तीवरील प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या 
अनुषंगाने अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रोत्साहन योजना या 
योजनेसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत निधीपैकी (२८५२ए०३१) या लेखाशिर्षाखाली, माहे 
जुले २०२१ अंशत: ते नोव्हेंबर २०२१ मधील मंजूर प्रस्तावासाठी रु. २५८.१०९०० लाख व माहे डिसेंबर २०२१ ते 
जानेवारी २०२२ मधील मंजूर प्रस्तावासाठी रु. १२६.२८००० लाख मिळून एकूण रु. ३८४.३८९०० लाख इतका 
निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी 
वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना 
करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ 
उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय 
अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग व ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत 
दक्षता घ्यावी. 
३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. २०/अर्थसंकल्प (विघयो) 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२८.१.२०२२ व दि. ३.२.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२८.१.२०२२ व दि. ३.२.२०२२ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.२६९/व्यय-१४, दि.१४/०३/२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२४१५३२५७०७२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Prashant Pundlik Wagh 
Sh Social J 
| Assist Department, postalCode=400032, st=Mahi tr 


Prashant Pundlik Wa g Noe पा क कीत 
IN 


INumber=5599270e38b296e5e5d814ff5976561a3ec66d875: 
b425d735e1d7c12140929, hant Pundlik Wagh 
Date: 2022.03.24 15:34:37 +05'30° 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, २रा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई 
सर्व प्रादेशिक उप आयुक्त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


९ SOO Se न वत 


aon 


पृष्ठ २ पैकी २ 


